अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 


वैध मापन शास्त्र यंत्रणेच्या फेररचनेनंतर 
बाधित निरीक्षक / सहायक नियंत्रक यांच्या 
पदस्थापना तसेच सन २०२३ मधील 
नियतकालीक बदलीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 


शासन आदेश क्रमांक - वैमाशा - 2023 / प्र.क्र.६१/ग्रासं-३ 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 


शासन आदेठा :- 


स्तंभ क्र. ४ मधील कार्यालयातील निरीक्षक पदावर करण्यात येत आहे. 


दिनांक - २६ मे, २०२३ 


शासन निर्णय, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग दि. १४ ऑक्टोंबर, २०२२ अन्वये 
वैध मापन शास्त्र यंत्रणेतील मंजूर पदांचे क्षेत्रीय स्तरावर फेरवाटप करण्यात आले आहे. सदर शासन 
निर्णयान्वये जुन्या रचनेतील काही पदे कमी झाल्यामुळे सदर पदावर कार्यरत असणा-या अधिका- 
यांची पदस्थापना तसेच महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियमन व शासकीय कर्तव्ये पार 
पाडताना होणा-या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील कलम ४ (१),४ (३) व ४ (२ मधील 
तरतूदीनूसार बदली करण्यास सक्षम असलेल्या प्राधिका-यांच्या मान्यतेने वैध मापन शास्त्र यंत्रणेतील 
खालील निरीक्षक / सहायक नियंत्रक गट-ब (राजपत्रित) यांची बदली त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या 


अ.क्र अधिका-याचे नाव सध्याचे कार्यरत पद पदस्थापना / बदलीनंतरचे 
कार्यालय 
किता २ ३ a, 
"| श्री. स. मा. शिदे, दादर -१ विभाग, मुंबई जि. क्र.२ वाशी-१ विभाग, 
ठाणे जि.क्र.२ 
२ श्री. सु.बा. भोसले, गिरगांव -१ विभाग, मुंबइ जि. क्र.२ | बांद्रा विभाग, मुंबई जि. क्र.३ 
3 श्री.द. दा. पाटील, अंधेरी -१ विभाग, मुंबई जि. क्र.३ पनवेळ -४ विभाग, रायगड 
जि. क्र.१ 
४ | a. एस. टी. कुलकणी, | गोरेगांव विभाग, मुंबई जि. क्र.३ गोरेगांव विभाग, मुंबई जि. 
क्र.३ 
५ | aft. कि. छ. मोगल घाटकोपर -१ विभाग, मुंबई जि. क्र. | चेम्बूर विभाग, मुंबई जि. क्र.२ 
४ 
६ श्री.रा.का. राजगुरु धारावी विभाग, मुंबई जि. क्र.२ माहिम विभाग, मुंबई जि. क्र.१ 
७ । श्री. एस. व्ही. यादव कुर्ला -३ विभाग, मुंबई जिल्हा क्र.४.। कुर्ला विभाग, मुंबई जि. क्र.२ 
श्री. ल. सा. कांबळे सा. टा. क्र.१, मुंबई महानगर विभाग | Aa पुणे-४ विभाग, पुणे 
जि. क्र.४ 
९ श्री.सु. वि. काळे सा. टा. क्र.२, मुंबई महानगर विभाग । गिरगांव विभाग, मुंबई जि. 
क्र.१ 
| 9° | o श्रीम. रा. दि. रोकडे सा.टा.क्र.३, मुंबई महानगर विभाग । प्रिसिजन लंब, मुंबई जि. क्र.१ 
मि १ श्री. सं. भि. येलवे सा. टा. क्र.६, मुंबई महानगर विभाग | भायखळा-२ विभाग, मुंबई 


जि. क्र.१ 


शासन आदेश क्रमांकः वैमाशा - 2023 / प्र.क्र.६१/ग्रासं-३ 


१२ श्री. स्ने. धा. Brags  । माप्रशा -३ विभाग, मुंबई जिल्हा क्र.१ | कुलाबा विभाग, मुंबई जि. 
क्र.१ 

१३ श्री. यो. बा. मापारी दादर -२ विभाग, मुंबई जि. क्र.२ भायखळा-१ विभाग, मुंबई 
जि. क्र.१ 

१४ । श्री. दि. प्र गायकवाड = | गिरगांव -२ विभाग, मुंबई जि. क्र. । काळबादेवी विभाग, मुंबई जि. 
क्र.१ 

१५ श्री. रा. ना. मोरे गोरेगांव -२ विभाग, मुंबई जि. क्र3 । जोगेश्वरी विभाग, मुंबई जि. 
क्र.३ 

१६ श्री.अ.रा. घुगे सा.टा. क्र.४, मुंबई महानगर विभाग | दादर विभाग, मुंबई जि. क्र.२ 

१७ | श्री. प्र. दि. शोळके सा.टा.क्र.५, मुंबई महानगर विभाग । वाहन टाकी पुणे-२, विभाग 
पुणे जि. क्र.२ 

१८ श्री. र. सि. भोई उल्हासनगर विभाग, जि. ठाणे कल्याण विभाग, ठाणे जि 
क्र.२ 

१९ श्री. रा. गु. सकपाळ वसई विभाग, जि. ठाणे वसई -१ विभाग, जि. पालघर 

२० श्री. का. सं. भालेकर । पालघर विभाग, जि. ठाणे घाटकोपर विभाग, मुंबई जि. 
क्र.२ 

२१_ श्री. सा. कि. त्रिभुवन  । माप्रशा-४, मुंबई जिल्हा क्र.१ उल्हासनगर-१ विभाग, ठाणे 
जि. क्र. २ 

22. श्री. ज. गु. बारई माप्रशा -५, मुंबई जिल्हा क्र.१ माप्रशा -२ विभाग, मुंबई जि. 
क्र.३ 

23 श्री.वि.स. लाटे दादर -३ विभाग, मुंबई जि. क्र.२ वसई -२ विभाग, जि. पालघर 

२४ श्री. सं. न. धोत्रे वडाळा विभाग, मुंबई जि. क्र.२ वसई -३ विभाग, जि. पालघर 

२५ श्री. र. शि. परदेशी सांताक्रुझ विभाग, मुंबई जि. क्र.३ चिंचवड विभाग, पुणे जि. 
क्र.३ 

२६ श्री. नि. म. गोस्वामी अंधेरी -२ विभाग, मुंबई जि. क्र.३ ठाणे -२ विभाग, ठाणे जि. 
क्र.१ 

२७ | at. म. वि. महाजन पुणे ६ विभाग, जि. पुणे aman पुणे १ विभाग, पुणे 
जि. क्र.१ 

२८ श्री. क. रा. शिदे कलिब्रेशान - पुणे विभाग, जि. पुणे | वाहनटाको-१ पुणे, जि. क्र.२ 

28 श्री. दि. कौ. हशोजवळ  । हवेली -१ विभाग, जि. पुणे वाघोली विभाग, पुणे जि. 
क्र.२ 

३० | tt. भ. प्र. धुमाळ हवेली -२ विभाग, जि. पुणे भोसरी विभाग, पुणे जि. क्र.३ 

३१ श्री. र. ए. मारणे खेड विभाग, जि. पुणे खडकवासला विभाग, पुणे 
जि. क्र.१ 

३२ | at. र. ई. गवंडी शिरुर विभाग, जि. पुणे हडपसर-२ विभाग, पुणे जि. 
क्र४ 

33 श्री.गि. म. वाघमारे, दौंड विभाग, जि. पुणे दौंड -१ विभाग, पुणे जि. क्र.४ 

३४ श्री. सं. बा. सावंत, सातारा विभाग, जि. सातारा कोल्हापूर -१ विभाग, जि. 
कोल्हापूर 

34 | श्री. यु. छो. गौर, कामठी विभाग, जि. नागपूर कामठी -१ विभाग, नागपूर 
(ग्रामीण) वर्धा जिल्हा 


शासन आदेश क्रमांकः वैमाशा - 2023 / प्र.क्र.६१/ग्रासं-३ 


३६ | ait. जी. वा. मोरे, चंद्रपूर विभाग, चंद्रपूर - गडचिरोली | राजूरा विभाग, चंद्रपूर - 
जिल्हा गडचिरोली जिल्हा 

३७ श्री. सं. सु. दलाल, अमरावती -४ विभाग, जि. अमरावती | मोर्शी विभाग, जि. अमरावती 

३८ | श्री. जे. एस. हगवणे, । नागपूर-८ विभाग, जि. नागपूर उमरेड विभाग, नागपूर 
(ग्रामीण) वर्धा जिल्हा 

३९  श्री.सं. ब. उंबरकर शहापूर विभाग, जि. ठाणे भिवंडी -४ विभाग, ठाणे जि. 
क्र.१ 

४० श्री. प्र. रा. बागडे जुन्नर विभाग, जि. पुणे खेड -१ विभाग, पुणे जि. क्र.३ 

४१ श्री. शि. म. कांबळे, डहाणू विभाग, जि. ठाणे पनवेल -१ विभाग, रायगड 
जि. क्र.१ 

४२ श्री.अ.ग. कोहाडे, आरमोरी विभाग, जि. चंद्रपूर - कामठी -२ विभाग, नागपूर 

गडचिरोली (ग्रामीण) वर्धा जिल्हा 

83 श्री. इय. अ. शेळके अमरावती-१ विभाग, जि. अमरावती । विभागीय कार्यालय 
अमरावती 

४४ श्री. दि. ल. पोरडवार ।नांदेड-१ विभाग, जि. नांदेड नांदेड -२ विभाग, जि. नांदेड 

४५ | atl. अ. आ. जगताप चाळीसगांव विभाग, जि. जळगांव ळे -१ विभाग, धुळे-नंदुरबार 

जिल 
४६ श्री.अ. वि. कमलेकर ।मा. प्र. शा.-२ विभाग, मुंबई जि. क्र.१ 'माप्रशा-१ विभाग, मुंबई जि. 
२ 

४७ श्री. आर. जी. चातरमल | देगलूर विभाग, जि. नांदेड पुसद विभाग, जि. नांदेड 

४८ | श्री. यु. सो. जाधव ठाणे-२ विभाग, जि. ठाणे मांडवी विभाग, मुंबई जि. 
क्र.१ 

४९ | att. पी. एच. मगर सोलापूर-४ विभाग, जि. सोलापूर । शिरुर -१ विभाग, पुणे जि. 
क्र.२ 

५० _ श्रीमती ए.आर. कोहरु | भंडारा विभाग, जि. भंडारा साकोली विभाग, भंडारा- 
गोंदिया जिल्हे 

4q श्री. अ. मु. कुलकर्णी ।बुलढाणा विभाग, जि. बुलढाणा दर्यापूर विभाग, जि. 
अमरावती 

GQ | श्री.अ.ता. पाटील कोल्हापूर -४ विभाग, जि. कोल्हापूर | कोल्हापूर-२, जि. कोल्हापूर 

43 श्री. एम. डी. तोंडरे तुमसर विभाग, जि. भंडारा भंडारा विभाग, भंडारा- 
गोंदिया जिल्हे 

4g श्री. क. आ. दराडे बीड विभाग, जि. बीड अहमदनगर-२, जि. 
अहमदनगर 

yy श्री.का. पु. बोराडे कन्नड विभाग, जि. औरंगाबाद छत्रपती संभाजीनगर-२, जि. 
छत्रपती संभाजीनगर 

५६ | al. सु. रा. देवकाते पनवेल-२ विभाग, जि. रायगड अलिबाग, रायगड जि. क्र.२ 

५७ श्री. बा. भि. चव्हाण अलिबाग विभाग, जि. रायगड पनवेल-३ विभाग, रायगड 
जि. क्र.१ 


शासन आदेश क्रमांकः वैमाशा - 2023 / प्र.क्र.६१/ग्रासं-३ 


| ५८ | श्री. आर. एल. रुपनर | कुर्डूवाडी विभाग, जि. सोलापूर | खेड -२ विभाग, पुणे जि. क्र.३ | 

gif श्री. एम. डी.पाटील  । गडहिंग्लज विभाग, जि. कोल्हापूर । रत्नागिरी, रत्नागिरी - 
सिंधुदुर्ग जिल्हा 

go श्री. प्र. भि. पवार गोवंडी विभाग, मुंबई जि. क्र.४ उल्हासनगर-२ विभाग, ठाणे 
जि. क्र.२ 

६१ | aff. गं. पा. भुयार मोर्शी विभाग, जि. अमरावती अमरावती-१ विभाग, जि. 
अमरावती 

६२ | at. म. म. जोर्वेकर अहमदनगर-२ विभाग, जि. माप्रशा पुणे-३, पुणे जि. क्र.१ 

अहमदनगर 

६३ श्री. एम. ए. मोदी शिरोळ विभाग, जि. कोल्हापूर मिरज विभाग, जि सांगली 

६४ | att. डी. जी. कांबळे वाइ विभाग, जि. सातारा हडपसर -१ विभाग, पुणे जि. 
क्र४ 

६५ | श्री. रा. र. गवई अचलपूर विभाग, जि. अकोला नेर विभाग, जि. यवतमाळ 

६६ | ait. अ. वि. पाटील जळगांव-१ विभाग, जि. जळगांव जळगांव -२ विभाग, जि. 
जळगांव 

६७ श्री. सं. न. दलाल धुळे -१विभाग, जि. धुळे धुळे-२ विभाग, धुळे - 
नंदूरबार जिल्हा 

६८ श्री. एस. बी. बोरसे नाशिक ५ विभाग, जि. नाशिक नाशिक-३ विभाग, जि. 
नाशिक दि. ३० जून, २०२३ 
रोजी सेवानिवृत्तीने रिक्‍त 
होणाऱ्या पदावर. 

६९ । श्री. सु. रा. जोवैकर चेम्बूर विभाग, मुंबई जि. क्र.४ शहापूर विभाग, ठाणे जि. 
क्र.१ 

७० | at. एम. व्हि. रघोजी  । पुणे-३ विभाग, जि. पुणे पुणे-४ विभाग, पुणे जि.क्र.१ 

७१ | att. पी. पी. जोशी भोसरी विभाग, जि. पुणे पुणे-३ विभाग, पुणे जि. क्र.१ 

७२ श्री. प्र.द. कुडाळकर | पिपरी विभाग, जि. पुणे मुळशी विभाग, पुणे जि. क्र.२ 

७३ | ait. दि. वि. गावडे औरंगाबाद-२ विभाग, जि. औरंगाबाद | छत्रपती संभाजीनगर-३, जि. 
छत्रपती संभाजीनगर 

७४ श्री. पि. के. त्रिवेदी नागपूर-२ विभाग, जि. नागपूर चांदूररेल्वे विभाग, जि. 
अमरावती 

७५ श्री. कि. झु. चोरडीया | कोल्हापूर-१ विभाग, जि. कोल्हापूर | हिंजवडी विभाग, पुणे जि. 
क्र.२ 

७६ श्री. यु. रो. खान सावंतवाडी विभाग, रत्नागिरी संगमेश्वर विभाग, रत्नागिरी- 

सिंधुदुर्ग जिल्हा सिंधुदुर्ग जिल्हा 
७७ श्री. टी. टी. टेकाळे धाराशिव विभाग, जि. धाराशिव लातूर-१ विभाग, जि. लातूर 


शासन आदेश क्रमांकः वैमाशा - 2023 / प्र.क्र.६१/ग्रासं-३ 


७८ | att. गो. दा. चौधरी बोरीवली विभाग, मुंबई जि. क्र.३ गोवंडी विभाग, मुंबई जि. 


क्र.२ 

७९ श्री. अ. ग. नाईकवाड  ।बांद्रा विभाग, मुंबई जि. क्र.३ अंधेरी विभाग, मुंबई जि. क्र.३ 

८० | Mt. अ. ना. रोडेवाडकर | विभागीय कार्यालय, नाशिक परभणी-१ विभाग, जि. 
परभणी 


८१ । श्री. सं. द. गायकवाड | काळबादेवी विभाग, मुंबई जि. क्र? | डहाणू विभाग, जि. पालघर 


८२  श्री.सु. रा. कुटे वाशी-१ विभाग, जि. ठाणे वाशी-३ विभाग, ठाणे जि. 
क्र.२ 

८३ श्री. ना. ऊ. पवार भायखळा-१ विभाग, मुंबई जि. क्र.२ | बोरीवली विभाग, मुंबई जि. 
क्र.३ 

८४ | at. म. ह. तडवी मुख्यालय, मुंबई वाशि-४ विभाग, ठाणे जि. 
क्र.२ 

८५ श्री. बी. एम. नांदे अक्कलकोट विभाग, जि. सोलापूर । कुडूवाडी विभाग, जि. 
सोलापूर 

८६ । श्री.अ.आ. कुलकर्णी | लातूर-१ विभाग, जि. लातूर लातूर-२ विभाग, लातूर- 
धाराशिव जिल्हा 

०२ सहायक नियंत्रक / निरीक्षक यांनी बदलीचे ठिकाणी इतर कोणत्याही आदेशाची वाट न पाहता 


हेच RGA आदेश समजून तात्काळ बदलीचे ठिकाणी रुजू व्हावे व आपला रुजू अहवाल नियंत्रक, वैध 
मापन शास्त्र, मुख्यालय, मुंबई यांना तसेच शासनास cp3.mhpds@gov.in या ई-मेलवर त्वरीत पाठवावा. 


०४. सदर आदेश निर्गमित केल्यानंतर महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेत्तर सेवा आणि 
निलंबन, बडतर्फी व सेवेतून काढून टाकण यांच्या काळातील प्रदाने) नियम, १९८१ मधील नियमानुसार 
दिलेल्या पदग्रहण अवधीतच बदली झालेल्या अधिकारी / कर्मचा-याने बदलीच्या ठिकाणी रुजू होण्याची 
दक्षता घ्यावी. अन्यथा या पदग्रहण अवधीत बदलीच्या पदावर रुजू न झाल्यास, त्यांचा अनुपस्थितीचा 
कालावधी हा अकार्यदिन (dies non) म्हणून गणला जाईल. यास्तव उपरोक्‍त सहायक नियंत्रक / निरीक्षक 
यांनी नविन पदाचा कार्यभार त्वरीत स्वीकारावा. त्यांनी अनधिकृतरित्या गैरहजर राहू नये अन्यथा त्यांची 
अनुपस्थिती अनधिकृत गैरहजेरी म्हणून समजण्यात येईल व विनावेतन करण्यात येईल. तसेच त्यांच्या 
सेवेचा खंड पडण्याची शक्यता देखील नाकारता येत नाही. याची जाणीव संबंधीतांना करुन देण्यात येत 
आहे. 


०५. संबंधित अधिका-यांना नवीन पदस्थापनेच्या पदावर रुजू होणेसाठी पदग्रहण अवधी, प्रवास 
भत्ता तसेच इतर अनुषंगिक भत्ते अनुज्ञेय असतील. 

०६. नियंत्रक, वैधमापन शास्त्र यांना कळविण्यात येते की, संबंधीत सहायक नियंत्रक / निरीक्षक 
यांनी पदभार सोडल्याचा व स्वीकारल्याचा दिनांक त्वरीत शासनास कळवावा. विहित कालवधीत संबंधीत 
अधिकारी बदलीच्या ठिकाणी रुजु न झाल्यास, त्याबाबत शासनास त्वरीत अवगत करावे, जेणेकरुन 


शासन आदेश क्रमांकः वैमाशा - 2023 / प्र.क्र.६१/ग्रासं-३ 


संबंधितांविरुध्द शिस्तभंगविषयक कारवाई त्वरीत करणे aay होईल. महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) Fray, 


१९८१ मधील नियम ३० (सी) नुसार बदली झालेल्या अधिका-यांचे रेजेचे अर्ज स्वीकारु नयेत / मंजुर करु 
नयेत. 


सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०२३०५२६११२६३००४०६ असा आहे. हे शासन आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SATISH SHRIDHAR SUPE 
ATl H DN: ल्या, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=FOOD CIVIL SUPPLY 
ROTECTION DEPARTMENT, 
:€10687b 1 6ba0f2d347f9e6f87fe68f9b1b2cb5b73b75bab 
, st= Maharashtra, 
|AFEB91E1127B17CEFS4D9C48672DC90A 
956: 5६115 SHRIDHAR SUPE 
Date: 2023. 2:07:31 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१) सर्व संबंधित सहायक नियंत्रक / निरीक्षक वैध मापन शास्र. 


) नियंत्रक, वैध मापन oe, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना आवश्‍यक त्याकार्यवाहीकरीता 
२) मंत्री, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, 
) सचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग यांचे स्वीय सहायक, 
) सर्व सहनियंत्रक, वैधमापन शास्त्र, 
) महालेखापाल -१(लेखा व अनुज्ञेयता ) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
६ महालेखापाल -१ (लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
) अधिदानव लेखा अधिकारी, मुंबई 
) सर्वजिल्हा कोषागार अधिकारी, 
) निवडनस्ती, कार्यासन ग्रासं-३. 


